सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या कक्ष अधिकारी 
पदावरील पदोन्नतीसाठीच्या सन २०२४ च्या 
विभागीय परीक्षेच्या प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२४/प्र.क्र.२१/का.१७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १३ जून, २०२४. 


वाचा- 
शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा २०२४/प्र.क्र.२१/का.१७, दि.२२.०५.२०२४. 


झासन परिपत्रक- 

वाचा येथील परिपत्रकान्वये कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीच्या सन २०२४ च्या विभागीय 
परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांचे अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत. मंत्रालयीन संवर्ग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे 
कार्यालय यामधील सहायक कक्ष अधिकारी तसेच विधि व न्याय विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी(विधि) 
यांच्या कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या विभागीय परीक्षेचे प्रशिक्षण वर्ग सोमवार दि.२२ जुले, 
२०२४ ते शुक्रवार दि. 30 ऑगस्ट, २०२४ या कालावधीत परिषद सभागृह, ६ वा मजला , विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणार आहेत. 


या शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्टांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


विषय परिशिष्ट 
प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक अ 
पुस्तकांचे स्रोत व प्रशिक्षणाचे आयोजन करणारी यंत्रणा. ब 


२. सदर परीक्षेसाठीचा अभ्यासक्रम हा शासन निर्णय दि.०५.०४.२०२२ नुसार विहीत करण्यात आळेला असून 
तो महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


३. सर्व मंत्रालयीन विभाग तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 
सदरहू परिपत्रक सर्व संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी ( प्रतिनियुक्तीवर / रजेवर असलेल्या उमेदवारांसह) यांच्या, 
तसेच विधि व न्याय विभाग यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदरहू परिपत्रक सर्व संबंधित सहायक कक्ष 
अधिकारी (विधि) (प्रतिनियुक्‍्तीवर/रजेवर असलेल्या उमेदवारांसह) यांच्या लेखी निदर्शनास आणावे व त्यांना 
उपरोक्त प्रशिक्षण वर्गास हजर राहण्याची परवानगी देण्यात यावी. 


४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०६१३१४५२५६३६०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANGITA ANANT 
TANKSALE 


(संगीता अ. टांकसाळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२४/प्र.क्र.२१/का.१७ 


३. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना). 

४. श्री. प्रकाह साबळे, सहसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. श्री. प्रशांत साजणीकर, सहसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. श्रीम. गीता कुलकर्णी, सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. श्री. ना.रा.थिटे, विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्री (कामगार) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
८. श्री. आ. अ. लोपीस, से.नि. अवर सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
९. श्रीम. माधवी शिंदे, अवर सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. श्रीम. गीता यादव, कक्ष अधिकारी, उपसभापती कार्यालय, विधानमंडळ, मुंबई. 

११. श्री. सचिन राणे, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. श्री. संदीप जाधव, सहायक कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. श्रीम. अमृता मनवे, सहायक कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. कार्यासन १४-ब , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२४/प्र.क्र.२१/का.१७ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन परिपत्रक क्र.:-परीक्षा २०२४/प्र.क्र.२१/का.१७, दि. १३ जून २०२४ सोबतचे सहपत्र) 
कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षा २०२४च्या प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक. 


प्रशिक्षणाचा तास व वेळ पहिला तास दुसरा तास तिसरा तास 
दिनांक सकाळी १०.३०ते | सकाळी ११.३०ते | दुपारी १२.३०ते 
११.३० दुपारी १२.३० ०१.३० 
२२ ते २६ जूले, पेपर क्रमांक । पेपर क्र. 2 (भाग१) पेपर क्र. २ (भाग१) | पेपर क्र.२ (भाग 2) 
२०२४ व्याख्यात्यांचे नाव | श्री. आ.अ.लोपीस श्री. आ.अ.लोपीस । श्रीम. अमृता मनवे 
सार्वजनिक सुट्टी दि. २७ व २८ जूले, २०२४ 
२९ ते ३० जूले, पेपर क्रमांक । पेपर क्र. २ (भाग१  । पेपर क्र. २ (भाग१) । पेपर क्र. २ (भाग१ 
२०२४ व्याख्यात्यांचे नाव | श्री. आ.अ.लोपीस = | श्री. आ.अ.ळोपीस | श्री. आ.अ.ळोपीस 
३१जुलेते२ पेपर क्रमांक । पेपर क्र. १ (भाग २) | पेपर क्र. १ (भाग २) | पेपर क्र. १ (भाग 2) 
ऑगस्ट, 2028 । व्याख्यात्यांचे नाव | श्री. ना.रा. थिटे श्री. ना.रा. थिटे श्री. ना.रा. थिटे 
सार्वजनिक सुट्टी दि. ३ व ४ ऑगस्ट, 2023 
५ ते ६ ऑगस्ट, | पेपर क्रमांक | पेपर क्र. १ (भाग २) । पेपर क्र. १ (भाग २ | पेपर क्र. १ (भाग २) 
२०२४ व्याख्यात्यांचे नाव | श्री. ना.रा. थिटे श्री. ना.रा. थिटे श्री. ना.रा. थिटे 
७ ते ८ ऑगस्ट, | पेपर क्रमांक । पेपर क्र. १ (भाग १ | पेपर क्र. १ (भाग १) । पेपर क्र. ३ (भाग१) 
२०२४ व्याख्यात्यांचे नाव | श्रीम. माधवी शिंदे श्रीम. माधवी शिदे श्री. प्रकाठ साबळे 
९ ऑगस्ट, पेपर क्रमांक । पेपर क्र. १ (भाग १ । पेपर क्र. १ (भाग १) । पेपर क्र. 3 (भाग१) 
२०२४ व्याख्यात्यांचे नाव (श्रीम.गीता कुलकर्णी [strata कुलकर्णी | श्री. प्रकाश साबळे 
सार्वजनिक सुट्टी दि. १० ते ११ ऑगस्ट, २०२४ 
१२ ऑगस्ट, पेपर क्रमांक । पेपर क्र. १ (भाग १ । पेपर क्र. १ (भाग १  । पेपर क्र. 3 (भाग१) 
२०२४ व्याख्यात्यांचे 'श्रीम.गीता कुलकर्णी श्रीम.गीता कुलकर्णी | श्री. प्रकाश साबळे 
नाव 
१३ ऑगस्ट, पेपर क्रमांक । पेपर क्र. १ (भाग १ । पेपर क्र. १ (भाग १ | पेपर क्र. 3 (भाग१) 
२०२४ व्याख्यात्यांचे | श्री. संदीप जाधव श्री. संदीप जाधव श्री. प्रकाडा साबळे 
नाव 
१४ ऑगस्ट, पेपर क्रमांक । पेपर क्र. १ (भाग १ । पेपर क्र. १ (भाग १ | पेपर क्र. 3 (भाग१) 
२०२४ व्याख्यात्यांचे | श्री. संदीप जाधव श्री. सचिन राणे श्री. प्रकाडहा साबळे 
नाव 
सार्वजनिक सुट्टी दि. १५ ऑगस्ट, २०२४ (गुरुवार) 
दि.१६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी प्रशिक्षणास सुट्टी राहील. 
सार्वजनिक सुट्टी दि. १७ व १८ऑगस्ट, २०२४ 
१९ ऑगस्ट, पेपर क्रमांक |। पेपर क्र. २ (भाग २) | पेपर क्र. २ (भाग २?) | पेपर क्र. २ (भाग २) 
२०२४ व्याख्यात्यांचे श्री.प्रशांत साजणीकर श्री.प्रशांत साजणीकर [sit varia साजणीकर 
नाव 
२० ऑगस्ट , पेपर क्रमांक । पेपर क्र. २ (भाग २?) । पेपर क्र. ३ (भाग २) । पेपर क्र. ३ (भाग २) 
२०२४ व्याख्यात्यांचे श्री.प्रशांत साजणीकर श्री.प्रशांत साजणीकर [sit varia साजणीकर 
नाव 
२१ ते २२ पेपर क्रमांक । पेपर क्र. ३ (भाग २) । पेपर क्र. ३ (भाग २) । पेपर क्र. ३ (भाग २) 
ऑगस्ट २०२४ , | व्याख्यात्यांचे श्री.प्रशांत साजणीकर श्री.प्रशांत साजणीकर श्री.प्रशांत साजणीकर 
नाव 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२४/प्र.क्र.२१/का.१७ 


प्रशिक्षणाचा तास व वेळ पहिला तास दुसरा तास तिसरा तास 

दिनांक सकाळी १०.३०ते | सकाळी ११.३०ते दुपारी १२.३० ते 
११.३० दुपारी १२.३० ०१.३० 
२३ ऑगस्ट, पेपर क्रमांक पेपर क्र. ४ पेपर क्र. ४ पेपर क्र. ४ 
२०२४ याख्यात्यां श्रीम. गीता यादव श्रीम. गीता यादव श्रीम. गीता यादव 
नाव 
सार्वजनिक सुट्टी दि. २४ व २५ ऑगस्ट, २०२४ 
२६ ऑगस्ट, पेपर क्रमांक पेपर क्र. ४ पेपर क्र. ४ पेपर क्र. ४ 
२०२४ व्याख्यात्यांचे नाव | श्रीम. गीता यादव श्रीम. गीता यादव | श्रीम. गीता यादव 
सार्वजनिक सुट्टी दि. २७ ऑगस्ट, २०२४ (गोपाळकाला) 
२८ ते ३० पेपर क्रमांक पेपर क्र. ४ पेपर क्र. ४ पेपर क्र. ४ 
ऑगस्ट, 2028 । व्याख्यात्यांचे नाव | श्रीम. गीता यादव श्रीम. गीता यादव | श्रीम. गीता यादव 


KKKKKKKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२४/प्र.क्र.२१/का.१७ 


परिशिष्ट_ब 


(शासन परिपत्रक क्र.:-परीक्षा २०२४/प्र.क्र.२१/का.१७, दि. १३ जून, 2028 सोबतचे सहपत्र) 


सदर विभागीय परीक्षेचा अभ्यासक्रम दि. ५ एप्रिल, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आला असून 
त्याअुनषंगाने पुस्तकांच्या उपलब्धतेचे स्त्रोत व प्रशिक्षणाचे आयोजन करणारी यंत्रणा याबाबतचे विवरणपत्र. 


अ. सामाईक पेपरच्या पुस्तकांचे स्त्रोत व प्रशिक्षणाचे आयोजन करणारी यंत्रणा 


प्रश्नपत्रिका | भाग क्र. विषय अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने पुस्तकांच्या | प्रशिक्षण घेणारी 
क्रमांक उपलब्धतेचे स्त्रोत यंत्रणा 
१ १ १) “भारताचे संविधान”या 
(एकूण (५० गुण) | संविधान, इतर पुस्तकाच्या प्रती शासकीय 
गुण १००) | (पुस्तकासह)| सेवाविषयक मुद्रणालय, चर्नी रोड येथे 
नियम उपलब्ध आहेत. 
२) आरक्षण धोरण 
(शा.नि.२२.१.२००४) 
3) पदोन्नतीचे मार्गदर्शक तत्वे 
(शा.नि.दि. १.८.२०१९) 
४ gach} अधिनियम २००५ 
(शा.नि.दि. १२.५.२००६) 
५) प्रतिनियुक्ती धोरण (शा.नि. 
दि.१७.१२.२०१६, व १६.२.२०१८) | सामान्य प्रशासन 
२ १ म.ना.से.(वेतन) व | अभ्यासक्रमातील नूमद वेतन विषयक | विभाग/कार्या.१७ 
(एकूण (७० गुण) | इतर नियमांची पुस्तके वित्त विभागाच्या 
गुण १००) | (पुस्तकासह) संकेतस्थळावर “कायदे व नियम” या 
मथळयाखाली उपलब्ध आहेत. 
२ म.ना.से. (शिस्त | अभ्यासक्रमातील नमूद नियमांची 
(३० गुण) | व अपिल), पुस्तके सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
(पुस्तकासह) | कार्यनियमावळी | संकेतस्थळावर “कायदे व नियम”व 
व त्याअन्वये “इतर महत्वाचे दुवे” या 
दिलेले sear । मथळयाखाली उपलब्ध आहेत 
३ १ माहिती अधिकार | माहीतीचा अधिकार अधिनियम २००५ 
(एकूण (६० गुण) ।व इतर व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ 
गुण १००) | (पुस्तकासह)| अधिनियम शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
आहे. 
२ टिप्पणी वमसुदा | सदर प्रश्नपत्रिका पुस्तकाशिवाय 
(४० गुण) | लेखन व इतर सोडवावयाची असल्याने पुस्तकांचे 
(पुस्तका स्रोत देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
शिवाय) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२४/प्र.क्र.२१/का.१७ 


ब) स्वतंत्रपेपरच्या पुस्तकांचे स्त्रोत व प्रशिक्षणाचे आयोजन करणारी यंत्रणा 


प्रश्नपत्रिका भाग क्र. विषय अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण घेणारी 
क्रमांक पुस्तकांच्या उपलब्धतेचे स्रोत । यंत्रणा 
केवळ मंत्रालयीन संवर्गातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांसाठी 
१ २ विधानसभा/ विधानसभा/विधानपरिषद सामान्य प्रशासन 
(एकूण गुण १००) । (५० गुण) विधानपरिषद नियम महाराष्ट्र विभाग/कार्या.१७ 
(पुस्तकासह) | नियम व योजना | विधानमंडळाच्या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध 
आहेत. 


केवळ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांसाठी 


१ २ महाराष्ट्र सदर विषयाच्या पुस्तकांची | महाराष्ट्र 
(एकूण गुण १००) | (५०गुण) | लोकसेवा उपलब्धता महाराष्ट्र ळोकसेवा | लोकसेवा आयोग 
(पुस्तकासह) | आयोगातील आयोगाच्या कार्यालयामार्फत 
कामकाज कळविण्यात येईल. 
केवळ विधि व न्याय विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांच्यासाठी 
१ २ विधिविषयक सदर विषयाच्या पुस्तकांची | विधि व न्याय 
(एकूण गुण १००) । (५० गुण) कामकाज उपलब्धता विधी व न्याय | विभाग 
(पुस्तकांसह) विभागामार्फत कळविण्यात 
Drafting and येईल. 
pleading 
(पुस्तकांशिवाय) 
मंत्रालय व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांकरीता 
४ | अर्थसंकल्प वित्त विभागाच्या सामान्य प्रशासन 
(एकूण गुण १००) नियम पुस्तिका व | संकेतस्थळावर “कायदे व विभाग/कार्या.१७ 
(पुस्तकासह) इतर नियम” या मथळयाखाली 


उपलब्ध. 


विधि व न्याय विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांचेकरीता 


छु a 7 
(एकूण गुण १००) 
(पुस्तकासह) 


विधि विषयक 
बाबी 


सदर विषयाच्या पुस्तकांची 
उपलब्धता विधी व न्याय 
विभागामार्फत कळविण्यात 
येईल. 


विधि व न्याय 
विभाग 


KKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


